रा.प. महामंडळातील रा.प. अमरावती 
विभागातील अमरावती आगाराची पुनर्बांधणी 
करण्याच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 


व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०८२४/प्र.क्र.१०१/परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. यांचे पत्र क्र.राप/स्थाअ/कामे/३३५६, दि.०५.०८.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील रा.प. अमरावती विभागातील अमरावती आगाराची 
पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात १०-२ गाळे प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यामध्ये तळमजल्यावर 
प्रशासकीय कार्यालय, वॉशिंग रॅम्प, वाहन निरिक्षक कक्ष, महिला व पुरुष स्वतंत्र प्रसाधनगृह सोबतच 
महिला व चालक / वाहक विश्रांतीगृह, सुरक्षा रक्षक कक्ष इ. विकासात्मक कामांसाठी एकूण रु. 
११,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांच्या 
संदर्भीत प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, रा.प. अमरावती विभागातील अमरावती आगाराची पुनर्बांधणी 
करण्यासाठी एकूण रु. ११,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
(आ) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 
(इ) सदर कामासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 
(ई प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र. १७७/ 
ता.क. १, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 
(उ) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून 
करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०८२४/प्र.क्र.१०१/परि-१ 


(ऊ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. बिडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि. 
०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


(ए) सदरचे जुने बांधकाम तोडणे इ. बांधकामपुर्व बाबी या रु.११.५० कोटी रकमेतून करण्यात यावे. 


सदरील पुनर्बाधकामाचे अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ. ee | पश परिणाम | दर रूपये Co | 
क्र (प्रति चो.मी.) 
१ | बसस्थानक इमारत १५६० | ३०००० रू.४,६५,००,०००.०० 
तळमजला १०० ३०००० रू.३०,००,०००.,०० 
एकुण (अ) रू.४,९८,००,०००.०० 
२ | पाणी पुरवठा व सांडपाणी व्यवस्था (६% OF अ) रू.२९,८८,०००.०० 
३ | विद्युत काम - इंटरनल (६% OF अ) रू.५९,७६,०००.०० 
एक्ट्रनल (६% OF अ) 

४ | फायर फायटिंग ((& ४०० per sqm) रू.२४,९०,०००.०० 
एकुण (ब) | रू.९,९४,५४,०००.०० 
एकुण (क) = अ-- ब| रू.६,९२,५४,०००.०० 
६ | काक्रोटीकरण ५७५०० ooo रू.२,७५,००,०००.०० 
पेबर ब्लॉक १००० १५०० रू.९५,००,०००.०० 
एकुण (ड) रू.२,९०,००,०००.०० 
एकुण (ए) =H+ S|] रू.९,०२,५४,०००.०० 
८ | कामगार विमा 2% (]) रू.९,०२,५४०.०० 
९ | कॉन्टेजन्सी ३% of () रू.२७,०७,६२०.०० 
१० | मटेरिअल टेस्टिंग व रॉयल्टी २% (1) रू.१८,०५,०८०.०० 
एकुण (IT) रू.५४,१५,२४०.०० 
एकुण (एा)न-ा | रू.९,५६,६९,२४०.०० 
११ | वस्तू ब सेबा कर १८% (]) रू.९,७२,२०,४६३.०० 
१२ | वास्तूविशारद शुल्क २% (]) रू.१८,०५,०८०.०० 
१३ | विकास शुल्क रू.२,५०,०००.०० 
VHT (LV)  रू.१,९२,७५,५४३.०० 
एकुण (V) = शा + IV | BL, ¥8, 8%, 963.00 
व्वळ रक्‍कम रू. | रू.११,५०,००,०००.०० 


३. 


(एकुण अक्षरी रुपये अकरा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) 
यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-३, 3044 मार्ग परिवहन ०० - १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 


इतर उपकामांना सहाय्य (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसस्थानकांचे 


आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मिती करिता 


अनुदान"या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०८२४/प्र.क्र.१०१/परि-१ 


४. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिळा, उप विभाग पाच, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय 
मर्यादा व अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१. 
परिच्छेद क्र. १३४(१) अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१०१२३६२७७३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARIKA १55 > wine 
GANVIR = 


(सारिका मेंढे (गणवीर)) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 
8) & परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
६ महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७ कक्ष अधिकारी (अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


